शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत 
नवनिर्मित ३२ तालुक्यांमध्ये नवीन औ. प्र. 
संस्था सुरू करण्याकरीता मंजूर करण्यात 
आलेली योजनांतर्गत ५७६ अस्थायी पदे 
दि. ०१.०३.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ८१/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ मे, २०१८. 


'पहा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/ 
वित्तीय सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-१००६/ 
(४२/०६)/व्यशि-२, दि. २१/०९/२००६. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. नओप्र-२००६/आयटीआय/ 
युओ-२४४/का. १२, दि. २७/०२/२००७. 
४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय- 
२००९/(१८४/०९)/व्यशि-३, दि. २५/११/२००९. 
५) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/ 
प्र.क्र. 3३/व्यशि-३, दि. ०८.०३.२०१८ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०५.०३.२०१८. 
७) संचाळक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. ११/आस्था-३/मुदतवाढ/२०१७/४२४, दि. १६.०३.२०१८ 


प्रस्तावना :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत नवनिर्मित ३२ तालुक्यांमध्ये नवीन औ. 
प्र. संस्था सुरू करण्याकरीता मंजूर करण्यात आलेली योजनांतर्गत ५७६ अस्थायी पदांना 
संदर्भीय (२) ते (४) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भीय (१) येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयानुसार वरील संदर्भ क्र. (4) येथील शासन निर्णयान्वये सदर ५७६ अस्थायी पदांना 
दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन (६) 
येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय शिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.८१/व्यशि-३ 

वणा ey a7 SR ET 
येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 30.08.2092 
पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत नवनिर्मित ३२ तालुक्यांमध्ये नवीन औ. 
प्र. संस्था सुरू करण्याकरीता मंजूर करण्यात आलेली योजनांतर्गत ५७६ अस्थायी पदांना 
(सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविलेली) दिनांक ०१.०३.२०१८ पासून दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शार्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 


१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Raa 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 


> 


AN 
~~ 


सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे. अशा प्रकरणी 
नवनिर्मिती पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
विहित कालावधी पूर्ण करावी. 


पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आवर्यक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध 
निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


द 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


“मागणी क्र. HSC-9, २२३०- कामगार व सेवायोजन 03 - प्रशिक्षण (००४/-कारागिर 
व vedere यांचे TRIAT, (02) - कारागिरांचे तांत्रिक व व्यवसाय शप्रगिक्षणु, (०२०८) Fae 
SAA वाढविण्यासाठी औद्योगिक प्रश्रिक्षण संस्थांचा विस्तार करणे/(२२३० ए २०९) ” 


"ARTO क्र: टी-९, 2224, अनुछुवित जाती. अनुछुविव जगाती इतर मागासवर्ग व 


अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणु ०२ ALY जगातीचे BMT, ७0६, TAMA STMT 
8७% जनजातीक्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना (3 (35) जिल्हा पालघर(२२२५१ F ५०९)” 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.८१/व्यशि->३ 


“यागणी क्र: टी-९, २२२५- अनुक्वित जाती. ayyfad जगाती इतर यागासर्वर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याणु ०२ ALY जमातीचे कल्याण ७९६, जनजातीद्षेत्र उपयोजना 
४8% जनजातीक्षेत्र उपयोजनांतर्गत BTA (3 Y (92) जिल्हा ANTE (2224 £969)” 


“यागणी क्र: टी-९, 2224- अनुछ्वित जाती. ayyfad जगाती इतर मागासर्वर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 02 अनुछुवित जमातीचे कल्याण ७९६, जनजातीक्षेत्र उपयोजना 
(9९ जनजातीक्षेत्र उप्योजनांतर्गग UTA (3 Y (२८) जिल्हा वंद्रपुर(२२२५ F329)” 


३. सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७/का.९, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०१८ तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


Se सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०३१२४३२२२२०३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ‘ 


Digitally signed by Santosh Vithal 
Rokade 
Date: 2018.05.03 12:46:02 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत). 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
८. अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (व्यशि-१/व्यशि-५/व्यशि-२/रोस्वरो-२), कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी (का.९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 
१३.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र.८१/व्यशि->३ 
कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ८१/व्यशि-३, 
दिनांक: ०३ मे, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
प्रपत्र 
शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत नवनिर्मित ३२ तालुक्यांमध्ये नवीन औ. प्र. संस्था सुरू 


करण्याकरिता मंजूर पदे दि. ०१.०३.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी 
MA असलेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


अ.क्र. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
वेतन बँड ग्रेड वेतन 
गट-ब 
।_१__| प्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० ३२ 
एकूण (गट-ब) 3? 
गट-क 
२ | गट निदेशक ९३००-३४८०० ४४००- ३२ 
४६००व. श्रेणी 
३ | शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० २५६ 


४४००- वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 


४ | गणित चित्रकला निदेशक | ९३००-३४८०० ४३०० ३२ 
४४००- वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 


५ | वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० ३२ 
६ | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० ३२ 
७ | सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० २२ 
एकूण (गट-क) 896 
गट-ड 
८ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ३२ 
९ | चतुर्थश्रणे कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० ९६ 
एकूण (गट-ड) 920 
एकूण ५७६ 
Digitally signed by Santosh Vithal 
Rokade 
Date: 2018.05.03 12:47:07 +05'30' 
(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


